उस्मानाबाद येथे १०० विद्यार्थी wer 
क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व त्यास संलग्नित ४३० 
रुग्णखाटांचे रुग्णालय स्थापन करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-२०१९/प्र.क्र.१८४/१९/शिक्षण-१ 
९ वा मजला, गो.ते.रुग्णालय संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक: २७ जानेवारी, २०२१. 
प्रस्तावना : 
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांप्रमाणे १००० लोकसंख्येसाठी १ डॉक्टर असणे 
आवश्यक आहे. सद्य:स्थितीत राज्याच्या लोकसंख्येचा विचार केल्यास प्रति १००० 
लोकसंख्येमागे डॉक्टरांचे प्रमाण ०.६४ इतके म्हणजेच मानकांपेक्षा कमी आहे. राज्यात सध्या 
डॉक्टरांची कमतरता असल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागातील व सार्वजनिक आरोग्य 
विभागातील डॉक्टरांची बहुतांश पदे रिक्‍त आहेत. त्यामुळे राज्याच्या निमशहरी, ग्रामीण, दुर्गम 
व अतिदुर्गम भागातील जनतेस आरोग्यविषयक प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात 
अडचणी निर्माण होतात. राज्याच्या लोकसंख्येत झालेली वाढ आणि वैद्यकीय शिक्षणाबाबत 
तसेच आरोग्य सुविधेबाबत निर्माण झालेली जागरुकता लक्षात घेता नवीन शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय सुरु करणे गरजेचे आहे. 
तसेच, राज्यातील उपलब्ध वैद्यकीय सुविधांचा विचार करता उस्मानाबाद जिल्हा 
तुलनेने वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्यामध्ये मागासलेला आहे. त्यामुळे उस्मानाबाद येथे 
नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुषंगाने सदर प्रस्ताव मा.मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. त्यास 
आता दिनांक १३.०१.२०२१ रोजीच्या मा.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. 
त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

केंद्र शासन व राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यांच्या मान्यतेच्या अधीन राहून उस्मानाबाद 
येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नित 
जिल्हा सामान्य रूग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करून ४३० रुग्णखाटांचे रुग्णालय स्थापन करण्यास 
याद्वारे शासन मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-२०१९/प्र.क्र.१८४/१९/शिक्षण-१ 


२. या महाविद्यालयांसाठी या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “a” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे विविध संवर्गातील पदे अंदाजपत्रकीय तरतूद करुन विहित मार्गाने निर्माण 
करण्यास व भरण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. या कार्यवाहीस उच्चस्तरीय सचिव 
समितीच्या मान्यतेची आवश्‍यकता नाही. 

३. सदर महाविद्यालयांशी संलग्नित अनुषंगिक रुग्णालयासाठी या शासन निर्णयासोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र “ब” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे विविध संवर्गातील पदे अंदाजपत्रकीय 
तरतूद करुन विहित मार्गाने निर्माण करण्यास व भरण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. या 
कार्यवाहीस देखील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेची आवश्‍यकता नाही. 

४. या महाविद्यालय व अनुषंगिक रुग्णालयांसाठी आवश्‍यक तसेच अतिरिक्त बांधकाम व 
बांधकाम खर्चास विवरणपत्र “क” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 

५. प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान 
आयोगाच्या मानकांनुसार पद निर्मिती, बांधकाम, यंत्रसामुग्री व देखभाळ, आवर्ती खर्च व 
Teed खर्च यासाठी येणाऱ्या एकूण अंदाजित रुपये ६७४.१४ कोटी (अनावर्ती खर्च 
रू.४२९.६३ कोटी व आवर्ती खर्च रू.२४४.५१ कोटी) इतका निधी विवरणपत्र “ड” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे उपलब्ध करुन त्याप्रमाणे खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
त्याचप्रमाणे आवश्यकता भासल्यास पूरक मागणीद्वारे निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांनी सन २०२१-२२ ते २०२४- 
२५ या आर्थिक वर्षामध्ये आवश्‍यक ती अर्थसंकल्पिय तरतुद करुन घ्यावी. 

६. नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाकरिता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान 
आयोगाच्या मानकांप्रमाणे आवश्यक सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील २३६ 
खाटांचे जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ६० खाटांचे स्त्री रुग्णालय आणि २० खाटांचे क्षय रुग्णालय 
अशा मिळून एकुण ३१६ खाटांचे रुग्णालय स्थावर जंगम मालमत्तेसह (किमान २० एकर 
जागेसह) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास निझ्ुुल्क वापरास उपलब्ध करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

७. मा.मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेनंतर महसूल विभागाच्या सहमतीने जिल्हाधिकारी, 
उस्मानाबाद यांच्यामार्फत निकषानुसार आवश्‍यक जागा उपलब्ध करून घेण्यात येऊन त्या 
जागेत नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय स्थलांतरीत करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-२०१९/प्र.क्र.१८४/१९/शिक्षण-१ 


८. या महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयांकरिता आवश्‍यक असणारी स्वच्छता, आहार, 
सुरक्षा, Ta स्वच्छता ही सर्व कामे बाह्यस्रोतामार्फत राबविण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 
सदरची कामे जाहीर निविदा प्रक्रियेमार्फत ठेकेदारांची नियुक्‍ती करुन शासनाच्या पूर्व मान्यतेने 


करुन घेण्यात यावीत. 


१०. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक-२४८/१४७४, 
दिनांक ०९.१२.२०२० रोजीच्या अभिप्रायानुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक- 
२/२०२१/व्यय-१३, दिनांक ०६.०१.२०२१ रोजीच्या अभिप्रायानुसार आणि मा.मंत्रीमंडळाच्या 


दिनांक १३.०१.२०२१ रोजीच्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥9॥/७५॥॥.0०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२५१७३८१७०५१३ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


१०. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


SHRINIVAS 
PUNDALIKRAO 
KOTWAL 


Digitally signed by SHRINIVAS PUNDALIKRAO KOTWAL 
DN: c=IN, harashtra, 
2.5.4.20=d32b061d22e577cf43207f6a86cadc4ce179864 
4845edd3b3fb5ef54c3051c62, postalCod 
street=MANTRALAYA,MUMBAI 
i ber=30ec04f686f0e875 1 5c68a42bc5df9353c8 
f939eFf1a35539184495da3e943c6, 
=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SHRINIVAS 
PUNDALIKRAO KOTWAL. 
Date: 2021.01.28 13:40:18 +05'30' 


a8 
Z 


(डॉ.श्री.पुं.कोतवाल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाळ सचिवालय, राजभवन, मलबार हिल 


मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री (सर्व), महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (सर्वी, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नवी दिल्ली. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-२०१९/प्र.क्र.१८४/१९/शिक्षण-१ 


वर्षे 
१२. 
as 
१४. 
१५. 
१६: 
. कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक (पाच प्रती) 

. जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १ / २ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद. 

. जिल्हा शल्यचिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, उस्मानाबाद. 

. सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये. 

. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण 


२५. 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (शिक्षण-१). 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-२०१९/प्र.क्र.१८४/१९/शिक्षण-१, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
दिनांक २७ जानेवारी, २०२१ चे सहपत्र 


विवरणपत्र “अ 
महाविद्यालयाकरिता आवश्यक पदे व त्यावरील चार वर्षाचा अंदाजित खर्च 
(रुपये कोटीत) 
अ.क्र संवर्ग महाविद्यालयास आवश्‍यक पदे व अंदाजित खर्च 
ee वर्ग-१ पदे ४८ 
खर्च ४४.३१ 
२ वर्ग-२ पदे ४४ 
खर्च १७.९० 
३ विद्यावेतनाची पदे पदे ५९ 
खर्च १३.९९ 
व पदे ९३ 
४ -3 (नियमित पदे) = aes 
4 काल्पनिक पदे वर्ग-३ (बाह्यस््रोताने) = ue 
खर्च ४.८९ 
Sees, पदे ६५ 
६ -४( = ae 
एकूण पदे ४४८ 
खर्च ९७.६० 
विवरणपत्र “ब” 
रूग्णालयाकरिता आवश्‍यक पदे व त्यावरील चार वर्षाचा अंदाजित खर्च 
(रुपये कोटीत) 
अ.क्र संवर्ग रुग्णालयास आव्यक पदे व अंदाजित खर्च 
4 वर्ग-१ पदे ३ 
खर्च १.२४ 
२ वर्ग-२ पदे १४ 
खर्च ३.९० 
३ वर्ग-३ (नियमित पदे) पदे ५०३ 
खर्च ८१.५६ 
ना een बा पदे ३७ 
४ -3 (काल पदे) = se 
4 वर्ग-४ (कंत्राटी) पदे ४२९ 
खर्च १२.४२ 
एकूण पदे ९८६ 
खर्च १००.५७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-२०१९/प्र.क्र.१८४/१९/शिक्षण-१ 


विवरणपत्र “क 
महाविद्यालय व रूग्णालयाकरिता आवश्‍यक बांधकामावरील चार वर्षाचा अंदाजित खर्च 
(रुपये कोटी) 
अ.क्र इमारतीचे स्वरुप आवश्यक AMP खर्च प्रति चौरस मिटर | अंदाजित खर्च 
चौरस मिटर 
7 प्रशासकीय इमारत (महाविद्यालय) ६४५० ५१४००.०० ३३.१५ 
(३१,९००.०० बांधकाम 
खर्च + ६० टक्के 
अनुषंगीक खर्च मिळून 
एकूण बांधकाम खर्च) 
२. | अचिकित्सालयीन व चिकित्सालयीन ३०३६ ५१४००.०० १५.६० 
विभाग 
3: रुग्णालयीन इमारत 29323 ५१४००.०० १०९.६० 
fea अधिकारी/कर्मचारी आवास आणि २१५७५ ५१४००.०० ११०.८९ 
विद्यार्थी वसतिगृह 
५. | आवश्यकतेनुसार अतिरिक्‍त बांधकाम ७८५८ ५१४००.०० ४०.३९ 
(१५ टक्के) 
एकूण ६०२४२ 308.83 
विवरणपत्र “ड 
महाविद्यालय व रूग्णालय स्थापनेचा चार वर्षाचा एकूण खर्च 
(रुपये कोटी) 
अ ge प्रथम | द्वितीय | तृतीय | aga महाविद्यालय व रुग्णालयाचा 
क्र वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष खर्च (अंदाजित) 
१. | इमारत व बांधकाम १००.२० | ८८.१० | ८८.०२ | ३३.३१ ३०९.६३ 
2. यंत्र सामुग्री उपकरणे २६.०० २८.०० 34.00 39.00 420,00 
एकूण अनावर्ती खर्च १२६.२० | ११६.१० | 923.02 | ६४.३१ ४२९.६३ 
महाविद्यालयीन अधिकारी 
२. चारी १५.२५ | २४.५६ । २७.९६ । २९.८३ ९७.६० 
र Seas 93.92 | २३.८८ । २९.७१ | ३३.८६ १००.५७ 
चारी , । ण ; 
५. | आवर्ती खर्च (दैनंदिन) ५.८७ । ७.५१ ८.६२ ९.०३ ३१.०३ 
६. | बाह्यमस्रोत खर्च ३.८६ | ३.८५ | ३.८१ 3,98 १५.३१ 
एकूण आवर्ती खर्च ३८.१० | ५९.८० | ७०.१० | ७६.५१ २४४.५१ 
एकूण आवर्ती--अनावर्ती खर्च | १६४.३ | १७५.९ | १९३.१२ | १४०.८२ ६७४.१४ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


